जळगांव जिल्ह्यातील जामनेर तालुक्‍यातील 
ग्रामीण मार्ग रस्ते इतर जिल्हा मार्ग म्हणून 
दर्जोन्नत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.०४/बांधकाम-५ 
बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई - ४००००१ 
तारीख: ०५ जानेवारी, २०२४ 


१) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२००८/प्र.क्र.०२/नियोजन-२, 
दि.२४ एप्रिल, २०१२ 

२) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक रवियो-२०२३/प्र.क्र.१३१/नियोजन- 
२, दि.२१ जुले, २०२३ 

३) ग्राम विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांकः जिपर-२०२३/प्र.क्र.०१/बांधकाम-५, दि.०४ 


डिसेंबर, २०२३ 

४) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र क्रमांकः का-५/ सा. 
बां.प्रादे.वि.ना./प्रआ/दर्जोन्नत/जामनेर जि.जळगांव/३३०१/सन-२०२३,दि.०३.०७.२०२३ 

५) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र क्रमांकः का-५/सा. 
बां. प्रादे.वि.ना./प्रआ/दर्जोत्नत/जामनेर जि.जळगांव/३३०२/सन-२०२३,दि.०३.०७.२०२३ 


प्रस्तावना :- 
राज्यातील योजनाबाह्य/अवर्गीकृत रस्त्यांना ग्रामीण मार्ग म्हणून व ग्रामीण मार्गाना इतर जिल्हा 


मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबतची कार्यपध्दती व निकष संदर्भाधीन क्र.३ येथील शासन परिपत्रकान्वये 


निश्चित करण्यात आले आहेत. 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी संदर्भाधीन क्र. ४व ५ 


येथील पत्रान्वये जळगांव जिल्ह्यातील जामनेर तालुक्‍यातील ग्रामीण मार्ग रस्ते इतर जिल्हा मार्ग म्हणून 


दर्जोन्नत करणेबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, जळगांव यांनी सदर 


रस्ते SoA करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.०४/बांधकाम-५ 


सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद, जळगांव यांचा 


ठराव विचारात घेता, सदर रस्ते इतर जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोत्नत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचा प्रस्ताव व जिल्हा परिषद, 


जळगांव यांचा ठराव विचारात घेऊन, जळगांव जिल्ह्यातील जामनेर तालुक्‍यातील खालील रस्ते इतर 


जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


अ. प्रस्तावित रस्त्याचे नांव समाविष्ट । साखळी क्रमांक | दर्जोन्नरत | दर्जोन्नती 
क्र. रस्त्याचा करावयाची | नंतरचा 
क्रमांक एकूण क्रमांक 
लांबी 
(कि.मी.) 
तालुका-जामनेर 
i तळेगांव-सावरले-जलांजली | ग्रामा-१३९ | ०/०० ते ५/०० | १३.१० | Sax fSteeT 
g.- चिंचोली पिंप्री ते होवगा | ग्रामा-६५ | ०/०० ते ६/५०० मार्ग-१२२ 
पिंप्री रस्ता ग्रामा-४० | ०/०० ते १/६०० 
२ | टाकळी खु.-मोयगांव- प्ररामा-। ग्रामा-२१ | ०/०० ते ४/६०० | १०.१० | इतर जिल्हा 
५रस्ता ग्रामा-१५५ । ०/०० ते ५/५०० मार्ग-१२३ 
३ | रामा-१९ चिलगांव-सांगवी-। ग्रामा-१०८ । ०/०० ते ३/०० | १८.७० | इतरजिल्हा 
पहूर कसबा- एकुलती बु. | ग्रामा-१७ | ०/०० ते ५/७०० मार्ग-१२४ 
तालुका हद्द रस्ता ग्रामा-८४ । ०/०० ते १०/०० 
४ । चिलगांव ते गोदेगांव Wear) ग्रामा-५२ | ०/०० ते १०/०० | १५.५० | इतर जिल्हा 
नगर झोपडी तांडा रस्ता ग्रामा-१८ । ०/०० ते ५/५०० मार्ग-१२५ 
५ | एकुलती बु. - ]ोंदुर्णी - ARTS | ग्रामा-१०६ | ०/०० ते ८/५०० | १६.३० । इतरजिल्हा 
दिगर तालुका हद्द रस्ता ग्रामा-११ | ०/०० ते ७/८०० मार्ग-१२६ 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.०४/बांधकाम-५ 


६ | टाकळी-कोदोली-शहापूर ते| ग्रामा-९५ । ०/०० ते ६/५००। १३.५० | इतर जिल्हा 
टाकरखेडा ते नागन खु. रस्ता । ग्रामा-५४ । ०/०० ते २/५०० मार्ग-१२७ 
ग्रामा-५६ ०/०० ते ४/५०० 
७ | रामा-४४ ते कसबा पिप्री ते| ग्रामा-३३ | ०/०० ते ५/४०० | १३.९० । इतरजिल्हा 
हिंगणा पिंप्री ते ग्रामा-६५ ते | ग्रामा-१३० | ०/०० ते 3/300 मार्ग-१२८ 
ग्रामा १३९ ग्रामा-१४४ । ०/०० ते ५/२०० 
८ | अंबाडी दिगर ते मालखेडा ते | ग्रामा-१०५ | ०/०० ते १०/०० | २०.५० । इतरजिल्हा 
ants दिगर ते बिलवाडी | ग्रामा-३० | ०/०० ते ४/०० मार्ग-१२९ 
fer ते मेनगांव fem ते | ग्रामा-१३ | ०/०० ते ६/५०० 
]ोंदुर्णी 
९ | चिलगांव (प्रजिमा-३४  - | ग्रामा-१९५ | ०/०० ते ४/५०० | १८.५० | इतर जिल्हा 
खर्चाने- पाळधी (रामा-४२)- | ग्रामा-७६ | 0/00 ते ४/०० मार्ग-१३० 
पिंपळगांव गोळाईत-पिंपरखेड | ग्रामा-२१९ | ०/०० ते ६/५०० 
रस्ता ग्रामा-१५६ । 0/00 ते ३/५०० 
| ० | मांडणी-वडगांव सदो ते मांडवा । ग्रामा-८८ । ०/०० ते ४/०० | १७.५० | इतर जिल्हा 
बु. ते खांडवा खु. ते भारुड | ग्रामा-२७ | ०/०० ते ४/०० मार्ग-१३१ 
खेडे-कुंभारी (बु.) ते जिल्हा हद्द । ग्रामा-७० । ०/०० ते ४/०० 
रस्ता ग्रामा-११५ । ०/०० ते ४/५०० 
ग्रामा-9९ | ०/०० ते १/०० 
| १ | पहुर कसबा - खर्चाने- | ग्रामा-२१४ | ०/०० ते ९/०० | २३.८० | इतरजिल्हा 
लाखोली ते भराडी ते सुनसगांव | ग्रामा-०६ | ०/०० ते २/०० मार्ग-१३२ 
ते कुंभारी सिम ते ग्रामा-९२ ते| ग्रामा-६२ । ०/०० ते ३/०० 
प्रजिमा-१८ रस्ता ग्रामा-२२० | ०/०० ते ४/०० 
ग्रामा-०३ | ०/०० ते ४/३०० 
ग्रामा-१६६ । ०/०० ते १/५०० 
एकुण लांबी | १८१.४० 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.०४/बांधकाम-५ 


२. परिणामी रस्ते विकास योजना सन २००१-२१ मधील जळगांव जिल्ह्यातील ग्रामीण मार्ग व इतर 


जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत खालीलप्रमाणे बदल होत आहे. 


अ.क्र.। रस्त्याचा दर्जा | दर्जोन्नती पुर्वीची दर्जोन्नत दर्जोन्नती नंतरची 
एकूण लांबी | करावयाची एकूण | एकूण लांबी (कि.मी.) 
(feo AT) लांबी (कि.मी.) 


1 ग्रामीण मार्ग ७०२५.९१ (-१८१.४० ६८४४.५१ 


२ | इतर जिल्हामार्ग १२९५.३५ (--)१८१.४० १४७६.७५ 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०१ ०५१४४९२४९१२० असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRASHANT VINAYAKRAO PATIL 
p R A S H A N T DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e 
V | N A YA K RA O 814db58c505422af66a5628314537e, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=9524CAB2D5A858B4A01FF72FSCAE 
5FDDC4F8C964F3AFC6B6249294AD88EC870D, 


PATIL a eee 
(प्रशांत पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. मंत्री (ग्रामविकास) यांचे खाजगी सचिव 
२. विभागीय आयुक्त, प्रादेशिक विभाग, नाशिक 
३. जिल्हाधिकारी, जळगांव 
४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जळगांव 


o~ 


५. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.०४/बांधकाम-५ 


प्रत, 


Cc “७ A  -0 


. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक (यांनी सदर शासन 


निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना सन २००१-२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व 
नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या 
कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर करावा.) 

अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, जळगांव (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना सन २००१-२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल 
करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल 
शासनास सादर करावा.) 


उप सचिव (रस्ते), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्राळय 

अवर सचिव (नियोजन), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जळगांव 
कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद, जळगांव 
रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय 
निवडनस्ती (बांध-५) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


